गृह विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनाक : ३० एप्रिल, २००७. 


क्रमांक : रापोसे-३३०६/प्र.क्र-६१५/पोल-१अ :- 

महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार 
पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील कलम क्र.६ मधील परंतुक (दोन) नुसार, 
शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमांक टीआरएन- ०८०६/प्र.क्र.५२१/पोल-५ब, दिनांक २८.८.२००६ तसेच 
शासन निर्णय, गृह विभाग, क्रमांक रापोसे-३३०६/प्र.क्र.६१५/पोल-१अ, दिनांक ३०/०४/२००७ अन्वये 
गृह विभागाचे प्रभारी मंत्री म्हणून मा. उपमुख्यमंत्री (गृह) यांना असलेले बदल्यांचे अधिकार 
प्रत्यायोजित करण्यासंदर्भातील आदेश विचारात घेवून महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे 
विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील 
कलम ७ च्या तरतुदीस अनुसरुन गृह विभागाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखाली अधिकारी / कर्मचारी 


यांच्या बदल्या करण्यासाठी सक्षम असणारे प्राधिकारी पुढीलप्रमाणे अधिसूचित करण्यात येत आहे. 


अ. | बदली करण्यासाठी | प्रदान करण्यात आलेले _ शासकोय कर्मचाऱ्यांच्या गट 

क्र सक्षम प्राधिकारी अधिकार (विभागप्रमुख, 
(पदनाम) प्रादेशिक विभाग प्रमख 

१ | महासंचालक व पोलीस विभाग प्रमुख गट-अ (पोलीस निरीक्षक) ब गट-ब (सहायक 

महानिरीक्षक  . पोलीस निरीक्षक वब पोलीस उपनिरीक्षक ) | 

दर्जाच्या अधिका-यांच्या सर्वसाधारण बदल्या 

| | व गट-क दर्जाच्या अधिका-यांच्या बदल्या 
२ | महासंचालक, set बिभाग प्रमुख = विभागांतर्गत गट-अ (मूळ पोलीस निरीक्षक 
करप्शन ब्युरो, संवर्ग), गट-ब (मूळ सहायक पोलीस निरीक्षक 


संवर्ग ब मूळ पोलीस उपनिरीक्षक संवर्ग) व 
| गट-क दर्जाच्या अधिका-यांच्या बदल्या 
३ । पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई | विभाग प्रमुख  आयुक्‍्तालयांतर्गत गट-अ (सहायक पोलीस 
| | | | आयुक्त ब पोलीस निरीक्षक), गट-ब 
(सहायक पोलीस निरीक्षक a पोलीस 


उपनिरीक्षक) व गट-क दर्जाच्या | 
| अधिका-यांच्या बदल्या 
+ आयुक्‍त, राज्य गुप्तवार्ता _।-._____ विभाग प्रमुख_--__- | -अ-(मूळ-पोलीस-निरीक्षक वि 


विभाग संवर्ग), गट-ब (मूळ सहायक पोलीस निरीक्षक 
संवर्ग ब मूळ पोलीस उपनिरीक्षक संवर्ग ) a 
गट-क दर्जाच्या अधिका-यांच्या बदल्या 


\DAPOL-EA\2007AGRICR 615.06 21.41.20)07 1 


ष्‌ अपर पोलीस विभाग प्रमुख : गट-अ (मूळ पोलीस निरीक्षक | 
महासंचालक, गुन्हे dart), गट-ब (मूळ सहायक पोलीस निरीक्षक 

अन्वेषण विभाग संवर्ग ब मूळ पोलीस उपनिरीक्षक संवर्ग ) व 

गट-क दर्जाच्या अधिका-यांच्या बदल्या 

६ | अपरपोलीस ___ विभाग प्रमुख विभागांतर्गत गट-अ (पोलीस निरीक्षक), 
महासंचालक व संचालक, गट-ब (सहायक पोलीस निरीक्षक व पोलीस 
बिनतारी संदेश sorter) वब गट-क दर्जाच्या 

| बिभाग अधिका-यांच्या बदल्या ह 

७ 'अपरपोलौस Faun | विभागांतर्गत गट-अ (मूळ पोलीस निरीक्षक 
महासंचालक, प्रशिक्षण व संवर्ग ), गट-ब (मूळ सहायक पोलीस निरीक्षक 

खास पथके संवर्ग ब मूळ पोलीस उपनिरीक्षक संवर्ग ) व 

| गट-क दर्जाच्या अधिका-यांच्या बदल्या 
Stade | विभागप्रमुख | विभागांतर्गत गट-अ (पोलौस निरीक्षक) 


ae 


महासंचालक, नागरी हक्‍क 


“eo | सवं परिक्षेत्रीय जिशेष 
पोलीस महानिरीक्षक 


११९ | wa पोलीस आयुक्त 


महानिरीक्षक, राज्य राखीव गट-ब (सहायक पोलीस निरीक्षक a पोलीस 
पोलीस बल उपनिरीक्षक) व गट-क दर्जाच्या 


संरक्षण 


१२ | सर्व पोलीस अधीक्षक. । 


अधिका-यांच्या बदल्या 
जुवभागांतर्मत गट-अ (पोलीस निरीक्षक), 
गट-ब (सहायक पोलीस निरीक्षक ब पोलीस 
saat) व गट-क दर्जाच्या 
अधिका-यांच्या बदल्या 

1 परिक्षेत्रांतर्मत गट-अ (पोलीस निरीक्षक), 
गट-ब (सहायक पोलीस निरीक्षक ब पोलीस 
उपनिरीक्षक) व गट-क दर्जाच्या 
अधिका-यांच्या बदल्या 

आयक्तालयांतर्गत गट-अ (सहायक पालीस 
आयुक्त व पोलीस निरीक्षक), गट-ब | 
(सहायक पोलीस निरीक्षक a पोलीस 


प्रादेशिक विभाग प्रमुख 


_ प्रादेशिक विभाग प्रमुख 


_ प्रादेशिक विभाग प्रमुख 


उपनिरीक्षक) व गट-क दर्जाच्या 
जिल्हा / घटक प्रमुख | जिल्हयांतर्गत गट-अ (पोलीस निरीक्षक), 


गट-ब (सहायक पोलीस निरीक्षक ब पोलीस 
उपनिरीक्षक, व गट-क दर्जाच्या 
अधिका-यांच्या बदल्या कका 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल याच्या आदेशानुसार व नावाने, 


\DAPOL-LA\2007\GRICR 615.06 214.2007 


( सु. ज. महाजन ) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


> 


क्रमांक : रापोरो-३३०६/प्र.क्र-६१५/पोल-१अ 
गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबइ-३२ 
दिनांक : ३० एप्रिल, २००७. 
गौ. 

महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

महासंचालक, Hee) करप्शन ब्युरो, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

पोलीरा आयुक्‍त, बृहन्गुंबई. 

आयुक्‍त, राज्य गुप्तवार्ता विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मुंब . 

अपर पोलीरा महासंवालक, राज्य गून्हा अन्वेषण विभाग, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

अपर पोलीस महासंचालक, प्रशिक्षण व खास पथके, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. | 

| अपर पोलीस महासंचालक व संचालक, पोलीस बिनतारी संदेश विभाग, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


सर्व परिक्षेत्रीय विशेष पोलीस महानिरीक्षक 

सर्व पोलीस आयुक्‍त 

सर्व पोलीस अधिक्षक, 

गृह विभाग, कार्यासन पोल-५ब, मंत्रालय, मुंबई. 
निवडनस्ती - पोल-१अ, । 


॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 


\D:\POL-1A\2007\GRICR 615.06 21.4.2007 3 


